महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब व 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-क या 
सेवेतील पदनामात बदल करण्याबाबत-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. शिसंमा-१०००/(१०३/२०००)/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १००२/(१५९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक १७.३.२००३ 
२) शासन निर्णय क्र. शिसंमा-१०००/(१०३/२०००)/प्रशा-५, दिनांक ५.११.२००८ 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र. शिसंमा-१०००/(१०३/२०००)/प्रशा-५, दिनांक २८.८.२०१४ 
४) संचालक, राज्य शैक्षणिक संधोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र. 
TRAY आकृबं/वे.श्रे/२०२१ आस्था/१०४, दिनांक ६.१.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ५ 
नोव्हेंबर,२००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब व 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, ( प्रशासन शाखा) गट-क या सेवेतील पदांना सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर 
करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ व ब मध्ये पदांचा तपशील 
दिलेला आहे. सदर प्रपत्रानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथीळ सन 
२००३ च्या आकृतीबंधातील पदनाम व प्रपत्रामधे दर्शविलेले पदनाम यामध्ये तफावत 
असल्याने प्रपत्र-अ व ब मध्ये दर्शविळेळे पदनाम मूळ आकृतीबंधानुसार वाचण्यात यावेत. 


अ.क्र. | शासन निर्णय दिनांक | शासन निर्णय शासन  निर्णण दिनांक 
१७.३.२००३ च्या मूळ | दिनांक ५.११.२००८ सोबतच्या प्रपत्र-अ 
शासन निर्णयानुसार | ५.११.२००८ मध्ये नमूद पदनाम 
आकृतीबंधामध्ये नमूद | सोबतच्या प्रपत्र-अ 
पदनाम मधील अनुक्रमांक 

१. ।विस्ता अधिकारी |।१ | शिक्षण विस्तार अधिकारी 

2 तंत्र सहाय्यक प तांत्रिक सहायक 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शिसंमा-१०००/(१०३/२०००)/प्रशा-५ 


अ.क्र. | शासन निर्णय दिनांक शासन निर्णय | शासन निर्णय दिनांक 
१७.३.२००३ च्या मूळ | दिनांक ५.११.२००८ सोबतच्या प्रपत्र-ब 
शासन निर्णयानुसार | ५.११.२००८ मध्ये नमूद पदनाम 
आकृतीबंधामध्ये नमूद | सोबतच्या प्रपत्र-ब 
पदनाम मधील अनुक्रमांक 

१ विषय तज्ञ षु विषय विशोषज्ञ 
समन्वक १४ समन्वयक 
सहाय्यक क्षेत्राधिकारी १७ सहाय्यक क्षेत्र प्रकल्प अधिकारी 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०१३११३०८०९२५२१ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.01.31 13:09:35 +05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त 


१) आयुकत शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२) महालेखापाल महाराष्ट्र१/२ (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

३) महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

४ शालेय शिक्षण विभागातील सर्व संचालक 
) 
) 
) 
) 


५) संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

७ संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८) अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई 
qo) निवड नस्ती (प्रशा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


